मा. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, 
यवतमाळ यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कौटुन्या-११२०/२३८/प्र.क्र.८५/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- १. शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्र.कौटुंन्या-१११६/प्र.क्र.२२२/का-९, 
दि.१८.०८.२०१७. 
२. विधि व न्याय विभाग अधिसूचना FH .FMC-9998/C.R.222/D-IX, 
दि.२४.०९.२०२०. 
३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 80/0॥-६८०४/१९९२/१०१८/१५२२८, 
दि.१६.१०.२०२० 


प्रस्तावना :- 


कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम, १९८४ च्या कलम ३ अन्वये मा. उच्च न्यायालयाच्या 


सहमतीने शहरी/नागरी प्रदेशाकरिता कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे. 


त्यानुसार संदर्भीय क्र. १ येथीळ शासन निर्णयान्वये यवतमाळ नगरपालिकेच्या हद्दीतील क्षेत्रासाठी 


कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यात आले. संदर्भ क्र. २ येथील शासन अधिसूचनेनुसार सदर 


न्यायालय दि.२९.०९.२०२० रोजीपासून कार्यान्वित झाळे असून सदर न्यायालयातील मा. 


न्यायाधीडा यांना आहरण व संवितरण अधिकार प्रदान करणेबाबत संदर्भ क्र. 3 येथीळ प्रस्तावान्वये 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी विनंती केली आहे. त्यानुसार मा. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, 


यवतमाळ यांना आहरण व संवितरण अधिकार प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


कौटुंबिक न्यायालय, यवतमाळ करीता "मागणी क्र. जे-१, २०१४-न्यायदान,(दत्तमत), १०२ 


उच्च न्यायालये (१३) १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत योजना (१३)(०२) कौटुंबिक न्यायालये (अनिवार्य) 


सांकेतांक क्रमांक (२०१४ ०६०१)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता आवश्‍यक 


अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुन्या-११२०/२३८/प्र.क्र.८५/का-९ 


2. 


मा. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, यवतमाळ यांना महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ 


मधील नियम १५ (३) व १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सदर न्यायालयाचे आहरण 


व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित 


राहतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२२१५५५१७२३१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रतिः- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Uday Balkrishna 
Shukla 


Digitally signed by Uday Balkrishna Shukl 
DN: c=IN, o=Government Of Mahi htt ‘Law and Judi y 
Depi ostalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=25569b2f94f1c4543dd1 4cfd7554a74f343a754d96291ae76706a168 
4203103, 

Numb: 'b8594c3caa0542cc27f913c48e 1 f9c0084209e339cce7fd9de4 
55fe24a26bbb, ‘Uday 
Date: 2020.10.22 15:57:00 +05'30' 


(उदय बा. शुक्ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 


४. मा. न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, यवतमाळ 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ 
, विधिव न्याय विभाग कार्या. 23/28/24 


७. वित्त विभाग - व्यय ५ 


. निवडनस्ती/ कार्यासन ९ 


. महालेखापाल -एक व दोन (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
. मा. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, यवतमाळ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


